पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (खुद्दौमधील 
सांस्कृतिक कार्य उप विभागातील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) व सांस्कृतिक कार्य उप विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये व 
महामंडळातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या राज्य प्रशिक्षण 
धोरणातंर्गत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीताच्या 
तांत्रिक प्रशिक्षण खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्ष २०२३/प्र.क्र. १८५/आस्थापना 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - २० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९ / 
०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन-२०१३/प्र.क्र.६७/ 
१३/१२-अ, दिनांक २०.०३.२०१४ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग२ 
दिनांक १७.०४.२०१५ 
४ मे. फाऊंटनहेड, अलिबाग या कंपनीचे अंदाजपत्रक दि.०७.११.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयानुसार, पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग (खुद्द) मधील सांस्कृतिक कार्य उप विभागातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) व सांस्कृतिक कार्य 
उप विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये व महामंडळातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचे राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत दि.२४.११.२०२३ ते २६.११. २०२३ या कालावधीत तांत्रिक प्रशिक्षण 
आयोजित करावयाचे आहे. सदर तांत्रिक प्रशिक्षण आयोजित करण्याबाबत शासनाच्या प्रशिक्षण संस्थाकडे 
विचाराणा करण्यात आली होती. तथापि, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही. सबब, सदर 
प्रशिक्षण आयोजन करण्याबाबत मे. फाऊंटनहेड, अलिबाग या खाजगी कंपनीस विचारणा केली असता 
सदर खाजगी संस्थेकडून दि.०७.११.२०२३ रोजी रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) इतक्या रकमेचे 
अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (खुद्द) मधील सांस्कृतिक कार्य उप विभागातील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) व सांस्कृतिक कार्य उप विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये व महामंडळातील गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत दि.२४.११.२०२३ ते २६.११.२०२३ या 
कालावधीत पो.किंहिम, अलिबाग, ता.अलिबाग, जि.रायगड येथे तांत्रिक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले 
आहे. प्रशिक्षणाकरीता नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी सोबत जोडली आहे. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्ष २०२३/प्र.क्र. १८५/आस्थापना 


प्रशिक्षणासाठी मे. फाऊंटनहेड, अलिबाग या खाजगी कंपनीने सादर केलेल्या रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष (२२५१ ०९५५), शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण 
(कार्यक्रम) ५०, इतर खर्च या लेखात्रीर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदर रक्‍कम आहरीत करुन अदा करण्यासाठी अवर सचिव (रोखशाखा), 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उप सचिव (रोखशाखा), 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३.  सरदर तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या खर्चास संदर्भ क्र. 3 येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१७.०४.२०१५, 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उप विभाग-चार, खर्चाच्या संकीर्ण संबंधी प्रदान करण्यात 
आलेले वित्तीय अधिकार यामधील अ.क्र.१० अन्वये भारतातील प्रशिक्षण फी वरील खर्च मंजूर करण्यास 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


४. राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत सदर प्रशिक्षण हे बंधनकारक असून सदर प्रशिक्षणास सर्वांनी उपस्थित 
राहणे अनिवार्य आहे. सदर प्रशिक्षणाकरीता सांस्कृतिक कार्य विभागातील अधिकाऱ्यांना (सोबत जोडलेल्या 
यादीप्रमाणे) दि.२३.११.२०२३ (म.नं) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. तसेच क्षेत्रिय कार्यालय व 
महामंडळातील कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांना (सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे) 
दि.२३.११.२०२३ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात यावी. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२०१४२८१५३०२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

S U M A N ग 2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 1 4fc8598a9aa217e2508 
455856a701adb1bb6ef9b120, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


D | N KA R PAS HTE serialNumber=AFCOO6DAAE95DOF2CF7C7FO9CA18CFOC 
9C9363A05E6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT 
DINKAR PASHTE 
Date: 2023.11.21 11:37:23 +05'30' 


(सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत). 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (सांस्कृतिक कार्य उप विभाग), पर्यटन व सांस्कृतिक 

कार्य, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व क्षेत्रिय कार्यालये व महामंडळे (सांस्कृतिक कार्य उप विभागाअंतर्गत), 
८. मे. फाऊंटनहेड, सर्व्हे नं..५६-१, २ , 3 बामणसुरे पो.-किहिम, अलिबाग, ता. अलिबाग, जि.रायगड 
९. उप सचिव / अवर सचिव (रोखशाखा/ अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती, आस्थापना. 


०८ “८७ A -O 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्ष २०२३/प्र.क्र. १८५/आस्थापना 


शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक : प्रशिक्ष २०२३/प्र.क्र.१८५/आस्थापना, 


दि. २० नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (खुद्द) मधील सांस्कृतिक कार्य उप विभागातील 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) व सांस्कृतिक कार्य उप विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये व 

महामंडळातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे मे. फाऊंटनहेड, अलिबाग, जि. रायगड 

येथील तांत्रिक प्रशिक्षणाबाबत. 


कालावधी 


स्थळ 


दिनांक २४.११.२०२३ ते २६.११.२०२३ 


मे. फाऊंटनहेड, अलिबाग, पो.किहिम, ता.अलिबाग, 


जि.रायगड 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम गट (31/9) 
मंत्रालय 
किं श्री. विकास खारगे प्रधान सचिव आय.ए.एस 
२ श्रीम. नंदा राऊत उप सचिव 
३ श्री. बाळासाहेब सावंत अवर सचिव अ 
४ | at. सुमंत पाष्टे अवर सचिव अ 
५ | tt. परसराम बहुरे अवर सचिव अ 
नि श्री. अनिरुध्द देशपांडे कक्ष अधिकारी ब 
७ श्री. गोपीचंद चव्हाण कक्ष अधिकारी ब 
८ श्रीम. संयोगिता पाटील कक्ष अधिकारी ब 
९ श्रीम. पद्याजा दाभोळकर कक्ष अधिकारी ब 
ze श्री. सुनील सुर्यवंशी कक्ष अधिकारी ब 
पूराभिळेख संचालनालय 
fod श्री. सुजितकुमार के. उगले संचालक अ 
१२ | श्रीम. शहौला जंगम सहायक संचालक ब 
93 श्रीम. दिपाली दिवटे-पाटील सहायक संचालक ब 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्ष २०२३/प्र.क्र. १८५/आस्थापना 


१४ | श्री. बिभिषण मारुती चवरे संचालक 
१५ | Stl. श्रीराम कमलाकरराव सह संचालक 
पांडे 

१६ | श्री. संदीप मधुकर बलखंडे सहायक संचालक ब 

१७ | श्री. निलेश धुमाळ अधिक्षक ब 

१८ | att. मिलिद fast अधिक्षक ब 

पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय 

१९ | डॉ. तेजस एम्‌. गर्ग संचालक 

२० _ | att. हेमंत एन्‌.दळवी उप संचालक 

२१ । डा. विलास पी.वहाणे सहायक संचालक ब 

महाराष्ट्र हिंदी-सिधी-गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
२२ श्री. सचिन व्ही. निबाळकर उप संचालक अ 
रंगभूमी परिनिरिक्षण मंडळ, मुंबई 
२३ _ | att. संतोष पी. खामकर सचिव, रंगभूमी बोर्ड ब 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई 
२४ | a. स्नेहल प्रशांत शिदे ळेखा अधिकारी ब 
दर्शनिका विभाग 
२५ | डा. दिलीप बाळसेकर कार्यकारी संपादक व अ 
सचिव 

२६  । श्रीम.सायली पिपळे सह संपादक 

२७ | at. पी.आर. गवळी उप संपादक 

२८ | डा. व्ही. एच्‌.भागवत संशोधन अधिकारी ब 

२९ | STL. एस्‌.के. मोरे संशोधन अधिकारी ब 

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ व कोल्हापूर 
चित्रनगरी 

३० _ | att. अविनाश ढाकणे व्यवस्थापकोय संचालक | आय.ए.एस 

३१ श्री. संजय पाटील सह व्यवस्थापकीय अ 
संचालक 

३२ | श्रीम. गीता देशपांडे मुख्य कार्यकारी अ 
अधिकारी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्ष २०२३/प्र.क्र. १८५/आस्थापना 


के.पी.एम.जी. सल्लागार 
३३ | alt. दिवीश्ी सक्सेना सल्लागार शिका 


३४  । श्रीम. शौर्या टंडन सल्लागार शिका 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 


MA NT DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=58694d4cd2bd16f0ab65 14fc8598a9aa217e250845585 
6a701adb 1 bb6ef9b120, postalCode=400032, st=Maharashti 


asl 
ber=AFCOO6DAAE95DOF 2CF7C7FO9CA18CFOC9C9363 
A05E6070B1C03455CF1CB43586, SUMANT DINKAR PASHTE 

te 


2023.11.21 11:37:47 +05'30° 


(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


